महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
vege पदवी अर्हताधारक वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गात 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने देण्यात 
आलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदस्था-२०२०/प्र.क्र. २४०/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १०वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २७ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा-१) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र. ३१२ ओ/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मवैआसे/कक्ष-१/टे-२/पदोन्नती जिशाचि-इतिवृत्त/ 
विपस-१९/१७४६/१९, दि. १८.१०.२०१९ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन SST क्र. पदोन्न-१११९/प्र.क्र.३०७/सेवा-२. दि. १५.०९.२०२० 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स Helles वेतनस्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) 
मधील पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन Fetes 
मधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील “जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील” पदावर संदर्भ क्र. ३ 
येथील आदेशान्वये विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्या आली आहे. सदर आदेशातील खालील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करुन त्यांना खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविलेल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. | वैद्यकोय अधिकाऱ्याचे नाव व | मूळ शासन आदेडा शासन आदेश दि.१५.०९.२०२० 
सध्याची पदस्थापना प्रवर्ग | दि.१५.०९.२०२० अन्वये अन्वये देण्यात आलेल्या 
देण्यात आलेली पदस्थापनेत बदल करुन 
पदस्थापना सुधारीत पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) (4) 
a . । डॉ. बंडू वामन रामटेके, | अ.जा. | वैद्यकीय अधिक्षक, | वैद्यकीय अधिकारी, 
वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य उपजिल्हा रुग्णालय, । रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, 
रुग्णालय, चंद्रपूर आरमोरी, जि. गडचिरोली |। चंद्रपूर 
२. | डॉ. अब्दुल नसीर अब्दुल | इमाव dan अधिक्षक, । वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण 
बारी, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, | रुग्णालय, लोहा, जि. नांदेड 
ग्रामीण रुग्णालय नायगांव, गोकुंदा, जि. नांदेड 
जि. नांदेड 


शासन आदेश क्रमांकःपदस्था-२०२०/प्र.क्र.२४०/सेवा-२ 


2. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व Al सदर्भाधीन दि. 94.08.2020 च्य आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 
राहतील. 
३. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 


करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरित हजर होऊन, त्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 
पदस्थापना बदलून देण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 
४. पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत हजर 
व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत असे गृहीत 
धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांना देण्यात आलेला आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ काढून 
घेण्यात येईल. तसेच अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३०/का-१२, दि. १२.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. या 
प्रकरणी संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर होतात किंवा नाही याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहित कालमर्यादेत 
आयुक्‍तालयास व शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२७१६३१२१३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V i S h Nn U d a S Rares signed by Vishnudas Pundlikrao 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Pundlikrao 0: 
Ghodke Date 202012 TSA SS 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर/नादेड 
संचालक (१) आरोग्य सेवा, मुंबई 
संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ नागपूर 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ लातूर 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर/नादेड 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर/नादेड 


LC CO AW A  -0 


one 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकःपदस्था-२०२०/प्र.क्र.२४०/सेवा-२ 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,चंद्रपूर/गडचिरोली/नादेड 
१३. मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 
१५. प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्विय सहायक 
१६. सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
१९. निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


